आदिवासी विकास विभागांतर्गत रोजगाराभिमुख 
कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनेंकरिता 
आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करुन निधी 
वितरित करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:-कौविका-२०२२/प्र. क्र.४६/का.०९. 
मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक- ११ मार्च, २०२४ 


वाचाः १. शासन निर्णय समक्रमांक दि. १६/२/२०२४ 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, शाबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, 
नाशिक यांचे पत्र क्र. ह7आआविम/प्रकल्प/प्रशा/४३/२०२४, दि. 
०५/०१/२०२४ 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, 
नाशिक यांचे पत्र क्र. श7आआविम/प्रकल्प/प्रशा/२५१/२०२४, दि. 
२३/०२/२०२४ 


प्रस्तावना- 

शासन निर्णय दि. १६/२/२०२३ अन्वये आदिवासी विकास विभागांतर्गत रोजगाराभिमुख 
कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना सुधारित करण्यात आल्या आहेत. 
सदर शासन निर्णयान्वये सदर योजना शबरी महामंडळामार्फत अंमलबजावणी करण्याची कार्यपद्धती 
नमूद करुन योजनेकरिता व्यवस्थापकीय संचालक, शाबरी महामंडळ यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करण्यात आले आहे. परंतू व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी महामंडळ यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी करण्यात तांत्रिक अडचण आहे. त्यामुळे सदर योजनेचा निधी आयुक्त, 
आदिवासी विकास, नाशिक यांना उपलब्ध करुन त्यांच्यामार्फत शाबरी महामंडळास वर्ग करण्याची 
विनंती संदर्भ क्र.३ अन्वये करण्यात आली आहे. 


त्यानुषंगाने प्रस्तुत योजनेकरिता आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करुन BEAMS प्रणाळीवर उपलब्ध रु. १९७.७६३६ लक्ष निधी आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास यांना वितरित करुन शबरी महामंडळास वर्ग करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

आदिवासी विकास विभागांतर्गत रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनेच्या 
मार्गदर्शक सुचना संदर्भ क्र. १ येथील दि. १६/२/२०२३ शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आल्या 
आहेत. आता सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ५ ऐवजी पुढील प्रमाणे सुधारित परिच्छेद 
वाचण्यात यावा- 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविका-२०२२/प्र. क्र.४६/का.०९. 


व्यवस्थापकीय संचालक, शाबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक हे या 
योजनेचे नियंत्रक अधिकारी असतील त्यांनी वरील मार्गदर्शक सुचनांचा व प्रचलित शासन 
निर्णय व कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन योजनेची अंमलबजावणी करावी. 


तर, आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना या योजनेचे आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करण्यात येत असून ते योजनेकरिता BEAMS प्रणालीवर ARTTPST 
वेळोवेळी उपलब्ध होणाया Ef SERA करुन विहीत प्रक्रियेद्रारेव्यवस्थापकीय संचालक, 
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक यांना वर्ग करतील. 


२. याशिवाय आता योजनेचे लेखाशिर्ष २२२५ 0२६२ अंतर्गत BEAMS प्रणालीवर उपलब्ध रु. 
१९७.७६३६ इतका निधी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना वितरित करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी सदर निधी तातडीने आहरित करुन 
व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक यांना वर्ग करावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१११३००३८६९२४ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


2.5.4.20=1b4b695a8c26d140fc5c049d28 1 eedbf23beed9a89ad 
7526416132cf28f14776, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=400892E5E82479E4F3C8CF46538DC917B7071E 
979796D37178D3B709E19155AB, cn=PRAKASH VAY WAJE 


Date: 2024.03.13 10:51:06 +05'30' 


(प्रकाश वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 


=O 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२ 

मा.मंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, Fag: Yoo ०३२. 

सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

मा. सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व 
नाविन्यता विभाग, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्रामविकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, कृषी विभाग, उद्योग विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


AD 


AN 


~ na — ~n ~~ ~~ ~~ ~ ~~ 


mO 2८ 


S 


(2 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविका-२०२२/प्र. क्र.४६/का.०९. 


१०) आयुक्त, HICH विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, कोकण भवन नवी मुंबई. 
११)आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
) 
) 


१२) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
१३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, sat आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्या. 
नाशिक 
१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, मुंबई 
१५)सर्व उप सचिव/अवर सचिव आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती. 
१७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 
१८)सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
१९) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


20) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

29) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

२२)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२३) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२४) कक्ष अधिकारी(का.०६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
२५) निवडनस्ती (का-०९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


